महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या 
पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजनेस पात्र 
नावास आणि अनुदान रकमेच्या खर्चास 
मान्यता मिळणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र.हिंसाअ ७०२४(११)/प्र.क्र.२१९/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. हिंसाअ 
७०१९ (१४/प्र.क्र.१८८/सां.का.४, दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१९ 
२) सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीचे यांचे पत्र क्र. 
मराहिंसाअ/१०४९-१०५०/२०२४, दि. २९ जुले, २०२४ 


प्रस्तावना : 


राज्यामध्ये हिंदी भाषा आणि साहित्याच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य हिंदी 
साहित्य अकादमी कार्यरत असून, या अकादमीद्वारे राज्यात हिंदी भाषा आणि साहित्याचे 
संवर्धन आणि विकास या संबंधी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. उपर्निदिष्ट क्र.१ अन्वये 
महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या योजनांची नियमावली निश्चित करण्यात आलेली 
आहे. त्याअनुषंगाने अकादमीकडून विविध योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. या 
योजनेतील पुस्तक WHR अनुदान एक महत्वाची योजनेतील पात्र नावास आणि अनुदान 
रकमेस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या पुस्तक प्रकाशन अनुदान 
योजनेतील पात्र नावास आणि अनुदान रु. ४,७५,०००/- (रुपये चार लाख पंचाहत्तर हजार 
फक्त) इतक्या रकमेस खालील तपशीलानुसार या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र लेखकाचे नाव पांडुलिपि शिर्षक  विधा प्रकार | मंजूर अनुदान 
हि डा दीपक दुबे पलायन उपन्यास १५,०००.०० 
(एक बाल मजदूर की 
आत्मकथा) 

डा चन्द्रिका प्रसाद मिश्र । संस्कृति मंजूषा निबंध २०,०००.०० 
श्री जयराम सूर्यवंशी समय से संवाद समीक्षा २०,०००.०० 
श्री संदीप अग्रवाल सर्वशक्तीमान कृत्रिम मेधा निबंध २०,०००.०० 
५ | श्रीमती पूजा सिंह फिफ्थ फ्लोर स्टाफ रुम उपन्यास २०,०००.०० 
६ । डापटेल माजिद tod | समकालीन रचनाकारो के आळलोचनात्म | २०,०००.०० 

उपन्यासों में मुस्लिम क ग्रंथ 

समाज की समस्या 


शासन निर्णय क्रमांकः हिंसाअ ७०२४(११)/प्र.क्र.२१९/सां.का.४ 


७ | sit अरशद अली Dear जिंदगी जीवनी- २०,०००.०० 
परक 
साहित्य 
८ | कु अक्षता भुजबळ श्री मरळ चाचाकी जीवन जीवनचरित्र | २०,०००.०० 
गाथा 
९ श्री सदरे आलम गौहर मिथिला के गोनू झाको बालसाहित्य | २०,०००.०० 
कहानिया 
las o | श्री अशोक कुलकर्णी नदी कौ चीत्कार नाटक २०,०००.०० 
(पर्यावरण पर केंद्रित) 
११ | q श्रीमती अर्चना शांभरकर सरिनास-स्टोरी TS कहानी २०,०००.०० 
१२ | डा प्रियंका सोनी (प्रीत) समुद्री कमल कहानी १०,०००.०० 
१३ | श्रीमती राजश्री राठी नव भोर कहानी १५,०००.०० 
१४ श्रीमती वंदना सहाय भूख के जीन्स व इक्यावव लघुकथा १५,०००.०० 
अन्य लघुकथा 
१५ | डॉ नयन भादुले-राजमाने | क्‍या ऐसा भी हो सकता हे? कहानी १५,०००.०० 
१६ | डॉराजेश्वर बुंदेले उसके Te हाथ लघुकथा २०,०००.०० 
१७ श्री पुरुषोत्तम घनऱ्याम बात करके क्या बात करो काव्य २०,०००.०० 
व्यास 
१८ | श्रीमती मंजु गुप्ता अप्प दीपो भव काव्य २०,०००.०० 
१९ | श्रीमती अलका पवन कुमार महान विभूतिया काव्य १५,०००.०० 
अग्रवाल 
२० _ श्रीमती अनिसा सिकंदर काव्यपथिक काव्य १५,०००.०० 
are 
२१ | डाममता जैन प्रतिध्वनि काव्य २०,०००.०० 
२२ श्री सतीश लाखोटिया सृष्टि काव्य १५,०००.०० 
२३ | डॉस्नेहसुधा कुलकर्णी छाया की खोज मे काव्य २०,०००.०० 
२४ | श्रीमती मीरा निचळे सत्य का विज्ञान अनुवाद २०,०००.०० 
२५ | डॉ. वसुधा सहस्रबुध्दे हूं मुक्‍त, फिर भी! अनुवाद २०,०००.०० 
२६ | श्रीमती सोनल राणाप्रताप हमारी परम्पराओं अनुवाद २०,०००.०० 
सिंह मान्यताओं की वैज्ञानिकता 
एकूण | ४,७५,०००.०० 


०२. सदर खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी-२ प्रधान लेखाज्ीर्ष २२०५, कला व संस्कृती, 
(०८) हिंदी साहित्य अकादमी (०८) (०१) हिंदी साहित्य अकादमीची आस्थापना (कार्यक्रम), 
( 2204 १६८८) ३१ - सहाय्यक अनुदाने ( वेतनेतर ) या लेखा शीर्षाखालील सन २०२४-२५ 
या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून मंजूर करण्यात येत आहे. सदर 
अनुदान खर्च झाल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र Wa होणार असल्याने सदर अनुदान 
“सहार्त” मंजूर करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हिंसाअ ७०२४(११)/प्र.क्र.२१९/सां.का.४ 


०३. यासाठी, सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी 
यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


०४ सदर खर्चास वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनिमय, भाग- 
२, दि.१७ एप्रिल, २०१५, उपविभाग ३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७(२) (अ) अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, 
दि. २५ जुले, २०२४ मधील सर्व परिच्छेद परीशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, मुंबई 
यांची राहील. 

०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५/.॥व/859॥॥8.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२४०९०२१६३८१८४७२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GOPICHAND ‘ 
PANDURANG CHAVAN : 


(गोपिचंद पांडुरंग चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१.मा. मंत्री ( सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

३. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

४. सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, ओल्ड 
कस्टम हाऊस, विकास विभाग इमारत, शाहिद भगतसिंग मार्ग, मुंबई Yoo ००१. 

५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१२.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


